वर्ष ८ , अंक १२ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग पाच 

मंगळवार , डिसेंबर २० , २०२२ / अग्रहायण २ ९ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये २६.०० 

असाधारण क्रमांक ३२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २० डिसेंबर , २०२२ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र 
विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . - 

- 


L. A. BILL No. XXXII OF 2022 . 


भाग पाच - ३२-१ . 

एचबी - २४७२-१ . 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 40124 


A BILL 

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA POLICE ACT 
AND THE MAHARASHTRA CINEMAS ( REGULATIONS ) ACT . 

सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३२ . 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा ( विनियमन ) 

अधिनियम यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक . 


१ ९ ५१ चा २२ . 

ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा ( विनियमन ) 
१ ९ ५३ चा ११. अधिनियम यांमध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी , भारतीय गणराज्याच्या व्याहत्तराव्या वर्षी , याद्वारे , 
पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 

-- 


प्रकरण एक 
प्रारंभिक 


१. या अधिनियमास , महाराष्ट्र पोलीस आणि महाराष्ट्र सिनेमा ( विनियमन ) ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२२ , संक्षिप्त नाव . 

असे म्हणावे . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर २० , २०२२ / अग्रहायण २ ९ , शके १ ९ ४४ 

प्रकरण दोन 

महाराष्ट्र 

पोलीस अधिनियम याची सुधारणा . 

सन १ ९ ५१ चा 
अधिनियम क्रमांक 
२२ याच्या कलम 

२. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम ( यात यापुढे , या प्रकरणात , ज्याचा निर्देश , “ पोलीस अधिनियम ” असा १ ९ ५१ चा 
करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ९ ० अ मध्ये , पोट - कलम ( १ ) मधील , खंड ( १ ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल 
९ ० अ ची करण्यात येईल : 

२२ . 

सुधारणा . 

“ ( १ ) पहिल्या अपराधाबद्दल , जी तीन हजार रूपयांपर्यंत असू शकेल इतकी दंडाची शिक्षा होईल ; " . 


२ 


सन १ ९ ५१ चा 

३. पोलीस अधिनियमाच्या कलम ११८ मध्ये , पोट - कलम ( १ ) मधील , खंड ( १ ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल 
अधिनियम क्रमांक करण्यात येईलः– 

“ ( १ ) पहिल्या अपराधाबद्दल , जी चार हजार रूपयांपर्यंत असू शकेल इतकी दंडाची शिक्षा होईल ; " . 


२२ याच्या कलम 

११८ ची सुधारणा . 


सन १ ९ ५१ चा 
अधिनियम क्रमांक 
२२ याच्या कलम 

१३१ ची सुधारणा . 


सन १ ९ ५३ चा 
अधिनियम क्रमांक 
११ याच्या कलम 

७ ची सुधारणा . 


४. पोलीस अधिनियमाच्या कलम १३१ मध्ये , खंड ( ब ) मधील , उप - खंड ( दोन ) वगळण्यात येईल . 


प्रकरण तीन 

महाराष्ट्र सिनेमा ( विनियमन ) अधिनियम याची सुधारणा . 

५. महाराष्ट्र सिनेमा ( विनियमन ) अधिनियम ( यात यापुढे , या प्रकरणात , ज्याचा निर्देश , “ सिनेमा अधिनियम ” १ ९ ५३ चा 
असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ७ मध्ये , पोट - कलम ( १ ) मधील , “ त्यांना तीन महिन्यांपर्यंत वाढविता १ ९ . 
येईल ” या मजकुराने सुरू होणा - या आणि “ इतकी दंडाची शिक्षा होईल , ” या मजकुराने संपणा - या मजकुराऐवजी , 
पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल : 


“ त्यांना , पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या दंडाची शिक्षा होईल आणि अपराध करण्याचे 
चालू राहिल्यास त्याबाबतीत , अशा पहिल्या अपराधाच्या दोषसिद्धीनंतर , ज्या कालावधीत असा अपराध 
करण्याचे चालू राहिले असेल त्या कालावधीतील प्रत्येक दिवसासाठी , पाच हजार रुपयांपर्यंत वाढविता 
येईल इतकी आणखी दंडाची शिक्षा होईल , " . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर २० , २०२२ / अग्रहायण २ ९ , शके १ ९ ४४ 

६. सिनेमा अधिनियमाच्या कलम ९ मध्ये , पोट - कलम ( ३ ) मधील , “ तीन महिनेपर्यंत असू शकेल ” या सन १ ९ ५३ चा 
मजकुराने सुरू होणा - या आणि “ आणखी दंडाची शिक्षा होईल , ” या मजकुराने संपणा - या मजकुराऐवजी , पुढील 
मजकूर दाखल करण्यात येईलः 

अधिनियम क्रमांक 
११ याच्या कलम 

९ ची सुधारणा . 


“ पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या दंडाची शिक्षा होईल आणि अपराध करण्याचे 
चालू राहिल्यास त्याबाबतीत , अशा पहिल्या अपराधाच्या दोषसिद्धीनंतर , ज्या कालावधीत असा अपराध 
करण्याचे चालू राहिले असेल त्या कालावधीतील प्रत्येक दिवसासाठी , पाच हजार रुपयांपर्यंत वाढविता 
येईल इतक्या आणखी दंडाची शिक्षा होईल , ” . 


m 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर २० , २०२२ / अग्रहायण २ ९ , शके १ ९ ४४ 

उद्देश व कारणे यांचे निवेदन 

व्यवसाय करणे सुलभ होण्याच्या व नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्याच्या उद्देशाने , किरकोळ उल्लंघन केल्याबद्दल 
नागरिकांना कारावास होण्याची जोखीम दूर करण्यासाठी , राज्य शासनाने , केंद्र शासनाच्या विनंतीवरून , सर्व राज्य 
अधिनियमांचे व त्याखाली केलेल्या नियमांचे व्यापक पुनर्विलोकन हाती घेतले आहे . 


२. वरील प्रयोजनांसाठी संबंधित प्रशासकीय विभागांशी आणि त्याखालील प्राधिकरणांशी किंवा संस्थांशी 
विचारविनिमय केल्यानंतर , महाराष्ट्र राज्य अधिनियम किंवा त्याखाली केलेले नियम यांमधील कारावासाच्या विद्यमान 
तरतुदी वगळण्याची किंवा सौम्य करण्याची अथवा अपराध आपसात मिटविण्याची तरतूद करण्याची शिफारस 
करण्यासाठी , राज्य शासनाने , अतिरिक्त मुख्य सचिव ( उद्योग ) यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांची एक समिती घटित 
केली होती . 


त्यानुसार , असे पुनर्विलोकन केल्यानंतर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम ( १ ९ ५१ चा २२ ) याची कलमे ९ ० अ , 
११८ व १३१ आणि महाराष्ट्र सिनेमा ( विनियमन ) अधिनियम ( १ ९ ५३ चा ११ ) याची कलमे ७ व ९ यांमध्ये 
अंतर्भूत असलेल्या कारावासाच्या व दंडाच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करणे इष्ट आहे असे शासनास वाटते . 
३. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे . 

} 


मुंबई , 

दिनांक १५ डिसेंबर , २०२२ . 


विधान भवन : 

नागपूर , 

दिनांक : २० डिसेंबर , २०२२ . 


देवेंद्र फडणवीस , 
उप मुख्यमंत्री . 


राजेन्द्र भागवत , 

प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र विधानसभा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


